सन 2098-20 करीता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद YI अंतर्गत प्राप्त निधी 
वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३/०७/२०१९ 
वाचा - 
. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09/2098-Grants, f&.99/03/2098. 
. आदिवासी विकास विभाग ,शासन निर्णय क्र. केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९,दि.२८.०६.२०१९ 
| जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र F.No.99094/02(98)/2098- Grant दि. ०८/०७/२०१९ 
. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.९०.१८०१५/०४/२०१९- ७8॥,दि.०८/०७/२०१९ 


०८ Ww A -० 


प्रस्तावना (Preamble) - 


भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता प्रस्ताव 
केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली 
येथे प्रकल्प मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि. 92.02.2098 रोजी 
आयोजित करण्यात आलेली होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण 
रु. १५१८४.२९ लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. यापैकी केंद्र शासनाने यापूर्वी वितरित 
केलेला रू.३०९७.०३ लक्ष निधी वाचा क्र.२ वरील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला आहेत. केंद्र 
शासनाने वाचा क्र. ३ व ४ वरील पत्रान्वये रु. ५२०२.४३ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन 2098-20 करिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर एकूण 
रु. १५१८४.२९ लक्ष (रु. एकशे एकावन्न कोटी चौ-याऐंशी लक्ष एकोणतीस हजार फक्त) निधीमधून पुढील 
कामांकरीता तालिकेतील स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्डविळेल्या निधीच्या मर्यादेत रू.५२०२.४३ लक्ष (रु. बावण्ण कोटी 
दोन लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


Establishment of Warali Haat (Manor, Palghar) 


Manor Palghar/ 
PO ITDP Jawhar 


4000.00 


382.82 


Upgradation and modernization of Ashram 
School Kitchens (३ lac @ AS for ATC Amravati 
and Nagpur ) 


ATC Amravati 
and ATC Nagpur 


५१५.०० 


१७६.४५ 


Health care for Ashram Schools and EMRS 
(Digitized health records, MIS and Command 
Centre) 


Commissionerate 


/Ameya Life 


५६१.०० 


१९२.२१ 


Organizing FPOs of 44000 farmers 0 


processing, distribution, branding and retailing. 


TRTI/TDC 


१४४०.०० 


883.39 


4 


Tribal Training Institute 


TRT| 


4400.00 


493.59 


Creation of Monitoring and tracking softwares 
Assistance schemes, Anudanit 
Aided Schools, EMRS, Nucleus 
Budget and Thakkarbappa 


for Central 
Schools, 


TRT| 


4OO,00 


9199.39 


Data Analytics Centre 


RT| /Pune Univers 


400,00 


३४.२६ 


Benchmark survey and Developing Tribal 
Development Index 


TRT| 


240.00 


८५.६५ 


Bharat Rural Livelihoods foundation- Improving 
livelinood conditions by augmentnig land and 
water resources, sustainable agri practices, 
enhancing livestock productivity, capacity 
building of GPs for IFR/CFR and convergence 


of government schemes. 


Commissionerate 
/ Chandrapur 
Gondia 
Gadchiroli 
Yavatmal/ BRLF 


900,00 


३४.२६ 


Stri Shakti- establishment and operation of 94 
semi automated central kitchens 


Commissionerate/| 
PO ITDP Taloda, 
Nashik, Dahanu, 
Yawal, ,Kinvat/ St 
Shakti 


$84.82 


323.88 


: 


Stri Shakti - establish and run Central kitchen 


Commissionerate 
/ PO ITDP 
Kalwan, Dhule, 
Pandharkawada 
/Stri Shakti 


9328.89 


843 99 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / | सन २०१८-१९ | वितरीत करण्यात 
क्र योजना राबविणारी । करीता मंजूर येणारा निधी 
यंत्रण निधी (रु.लाखात) 
20/॥1८/संस्था ) (रु.लाखात) 
92 | Anant Computing-Digital inclusion of tribal | Commissionerate/ 
youth by teaching in vernacular coding | Anant Computing/| S5666 ६८.५२ 
language including NLP Across 
Maharashtra 
१३ | Improving quality of education through Activity | PO ITDP 
Based learning and E- Learning in Ashram | Aurangabad / 
School (PO Aurangabad) GAS - Wadner, २०.०० ६.८५ 
Brahmani, Hatti, 
Surudi, Shedala 
१४ | Monfort Social Institute- To form children's | Commissionerate 
Parliament in all Ashram Schools /Montfort Social 
| ८५.०० २९.१२ 
Institute 
Across Maharashtr 
94 | Seegreen Solution with Eklavya Society and | Commissionerate 
Commissioner TDD-Creating of master plan of | / Seegreen 
oar १०६.८५ ३६.६१ 
EMRS_ for sustainable buildings, human | Solution 
resources and facilities (१८ EMRS). 
१६ | SeeGreen Solution with ITDPs - Sensitization | Commissionerate 
of students, teachers and _ staff of | / Seegreen 
Ashramschools through workshops _ by | Solution 
१२९.८८ ४४.५० 
engaging them in developing sustainable 
projects at their school. Beneficiaries:40000 
beneficiaries 
१७ | Art India Foundation- Students of Government | Commissionerate 
Ashram Schools get benefit of a vibrant | / Art India 
platform for creative expression. (४.२ Cr for 3 | Foundation १०५.०० ३५.९८ 
Yrs, benefiting १|_ students) (ln AS across 
Beneficiaries :400000 beneficiaries Maharashtra) 
१८ | Art India Foundation- Develop arts curriculum | Commissionerate 
and training of teachers at Ashramschools | / Art India 
(Covering 4° Ashram schools, training ४५०० | Foundation ४९.५० १६.९५ 
teachers) In AS across 
Maharashtra) 
१९ | Eduisfun Technologies - Gamified Learning for | Commissionerate 
Ashram School Students /Eduisfun/49& ४८.१० १६.४८ 
EMRS 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / । सन २०१८-१९ | वितरीत करण्यात 
क्र योजना राबविणारी । करीता मंजूर येणारा निधी 
यंत्रण निधी (रु.लाखात) 
20/॥1८/संस्था ) (रु.लाखात) 
२० | Providing Chapati Machine ( Roti /Chapati | PO-ITDP Kinvat/A 
Maker) in Govt. Ashram School (PO ITDP | Bodhadi, Patoda, 
Kinwat) Sarkhani, 
३०.१५ १०.३३ 
Jaladhara, 
Sahastrkund 
Serve Happiness Foundation- Narmada Prerna | Serve Happiness 
29 | Yatra, ४ days journey to narmada region. (4° | Foundation/Com ५.०० १.७१ 
students) missionerate 
22 | Recurring cost for EMRS students Eklavya Society 8320.49 480.38 
National Small Holder Poultry Development | Commissionerate 
23 | Trust - (07४००० beneficiaries ;vidarbha) /NSPDT/ ५००.०० १७१.३१ 
Vidarbha Region 
BAIF -Seed Bank for indegenious seed | PO!ITDP 
conservation, production, marketing and sale | Rajur/BAIF/Akol 
२४ | (PO ITDP Rajur) 8 Block, २० ५०.७५ १७.३९ 
Villages 
Quest - Centre for Innovation, Planning and 
Evaluation. To conduct analysis on existing 
24 | policy, provide research inputs and_ for | TRT| 300.00 902.98 
monitoring and evaluation of projects 
undertaken by TDD 
Gadchiroli District Sports Complex- A complex | PO ITDP 
with gallery for 2000 people, Soom running | Gadchiroli/Collec 
२६ र । : 849.40 १५६.७५ 
track, multipurpose hall for indoor sports and | tor office 
other vital facilities. Collector office, Gadchiroli | Gadchiroli 
Pragati Abhiyan ‘Revival of Millets - Finger Commissionerate/ 
Millets in PESA areas for better nutrition PO ITDP 
security, income enhancement and support Nashik,Kalwan,Sh 
२७ । व क त _ ४२.१९ १४.४६ 
climate resilient activity for tribal families. ahapur, 
awhar/Pragati 
Abhiyan 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / | सन २०१८-१९ | वितरीत करण्यात 
क्र योजना राबविणारी । करीता मंजूर येणारा निधी 
यंत्रण निधी (रु.लाखात) 
20/॥1८/संस्था ) (रु.लाखात) 
Pragati Abhiyan: To increase yields by | Commissionerate 
comprehensive millets revival, and to include | / PO ITDP 
2¢ primary pete ue 113 for young Nashik,Kalwan,S 934,00 ४६.२५ 
entrepreneurs; capacity building for various | hahapur, Jawhar 
recipes that can be included in ICDS, MDM | /Pragati Abhiyan 
and Ashram Shala. 
Providing heat pump water heater for bathing | PO ITDP Dhule 
28 | facilities for student in government ashram ६४.०० 29.83 
school (PO ITDP Dhule) and EMRS 
Monitoring and Evaluation(R% of sanctioned Commissionerate 
schemes) /TRTI eee TORS 
Total (Committed+New Projects) | 94928 .28 ५२४२.४३ 


२. उपरोक्त रू.५२०२.४३ लक्ष (रु. बावण्ण कोटी दोन लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) खर्च मागणी मागणी 
क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२) 
(४३) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेत्तर) (२२२५ E033) यामधील सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात 


यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१९-२० यावर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपैकी अ.क्र.१ व 
३ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. 
अ.क्र.५,६,७,८,९,१०,११,१२,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२१,२२,२३,२५,२७ व २८वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे 
शासन/आयुक्‍तालय/आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. 
उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी यांनी शासन निर्णय दि.२२.१२.२०१७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार संबधित संस्थेशी समन्वय साधुन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना 
निर्गमित करुन रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती 
निश्चित करावी.या योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शाक तत्वे निर्गमित करून योजनांची अंमलबजावणी 
तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल व 
झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,आदिवासी विकास , 
नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची 
यादी व Geotagged Photographs हे www.stcmis.gov.in /smis या वेबसाईटवर व Central Assistance 
Sceme (CAS) पोर्टलवर अपलोड करावेत. प्रकल्प राबविल्याबाबतचा आवश्‍यक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प 
अधिका-यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन केला जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडून घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व 
प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५७/अर्थोपाय, दिनांक १९/०७/२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२३१६२३४०६३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh 
Shivaji Jadhav 
(संतोष जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


९. अपर आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

१०.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


